कै.शाम पंढरीनाथ कुरंभट्टी, तत्का.लेखापरीक्षक 
श्रेणी-* अधिन विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, 


सहकारी संस्था 


(साखर), 


नाशिक यांच्या 


कुटुंबियांना रुपये ५०.०० लक्ष इतके सहाय्यक 


अनुदान 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व gaat विभाग, 
ares निर्णय, क्रमांक : निधीमा-२०२२/प्र.क्र.१८६/२२-स, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


पुनर्वितरणाने 


मंत्रालय(वि),मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर,२०२२. 


उपलब्ध करुन 


संदर्भ - सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रं 
अंवनि/६-सआ/२०२१-२२/का.खर्च/कुरंभट्टी/अनुदान/ २४२५०२२७/२०२२/ 


६८४, दिनांक २६.०८.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्रमांक व्ही-२, मुख्यलेखाज्ीर्ष २४२५- 
सहकार १०१, सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण उपलेखाशिर्ष-(००) (०१) लेखापरीक्षणासाठी 


कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२४२५०२२७) या लेखाशीर्षाअंतर्गत 


“१३- कार्यालयीन खर्च” या 


उद्दिष्टांमध्ये निधीची आवश्‍यकता असल्यामुळे खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्याच 
लेखाशीर्षािअंतर्गत “११-देशाअंतर्गत प्रवास” या उद्दिष्टांमधील बचतीमधून पुनर्वितरणाने 
रुपये ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त ) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास याद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. | योजनेचे नाव | लेखाशीर्ष | उद्दिष्ट/ | सन -२०२२ | वितरीत | शिल्लक | पुनर्वितरा | पुनर्वितरणा 
क्र. बाब । २०२३मध्ये | तरतूद | तरतूद | साठी नंतर 
मुळ अर्थ उपलब्ध | असणारी 
संकल्पीत रक्‍कम रक्‍कम 
तरतूद वाढ/ । वाढ/घट 
घट (+) /(-) 
(+) /(-) 
१ २ ३ 8 4 & 9 ८ ९ 
q । -2824 मागणी क्रमांक | ११-देशा- ४६४७४ | ९७५९ | ३६७१५ | (- ५००० | (-) ४१४७४ 
सहकार व्ही२-, मुख्य । अंतर्गत 
5909 लेखाशीर्ष प्रवास 
सहकारी -२४२५सहकार | Ga 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीमा-२०२२/प्र.क्र.१८६/२२-स 


संस्थांचे 
लेखापरीक्षण 
उपलेखाशिर्ष 
(०१) (00)- 
लेखापरीक्षणा 
साठी 
कर्मचारी वर्ग 
(अनिवायी 


,१०१सहकारी 
संस्थांचे 
लेखापरीक्षण 
उपलेखाशिर्ष- 
(०१) (००) 
लेखापरीक्षणा 
साठी कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) 
(२४२५०२२७) 


१३- 
कार्याल 
यीन खर्च 


४५१३ | १५७९ | २९३४ | (+) ५००० (+)8493 


>: 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४५७/२०२२/व्यय-२, 


दिनांक २३.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥9॥॥/99॥॥॥9.90०५९.॥ या 
बेवसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१०२०१७०७५९५००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


Sy 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc Aw A -5 


RAJU KALLUJI: a 
NARPANDE : i 
(राजू नरपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


नाशिक 
५. विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (साखर) नाशिक 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर १/२ 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर १/२ 

. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

. विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, (लेखापरीक्षण) 


नाशिक विभाग, 


. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक 


. अवर सचिव (१७-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


& 
७. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 
é 
8 


., निवड नस्ती (22-4). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


